महाराष्ट्र शासन 


अधिव्याख्याता, उपयोजित यंत्रशास्त्र, 


शासकीय तंत्रनिकेतन, 


महाराष्ट्र 


तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


संदर्भ : 9) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१५ जून, २०१७. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(२॥(४१)/२५६९/सात, दि.०३ मे, २०१९. 

3) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांचा पत्र क्र.४अआ/आस्था/२०२०/०४, 

दि.०९ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय : 


शासन निर्णय क्रमांक : ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२०. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र.०२ येथील पत्राव्दारे एकूण १७ उमेदवारांची अधिव्याख्याता, 
उपयोजित daira, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर नियुक्तीसाठी 
शिफारस केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र.६ 
मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी ते ज्या दिनांकास त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीसाठी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


गु. आयोगग पुरस्कृत वर्गवारी आयोगाने नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र उमेदवाराचे नांव शिफारस केलेला | वाटप केलेला | ठिकाण 
प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
२ ३ ie oon 4 & [2B 
| श्री. लोमटे अविनाठा खुला खुला नागपूर शासकोय पुणे ग्रामीण येथील 
भिमराव तंत्रनिकेतन, वास्तव्याच्या 
साकोली कालावधीतील चारित्र्य 
व पूर्वचारित्र्य पडताळणी 
अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
२ श्री. आंधळे नामदेव भ.ज. (क) खुला नाशिक झासकीय 
महादेव an ण. 
जळगाव 
३ श्री. केदार अजय भ.ज. (क) खुला औरंगाबाद झासकीय चेन्नई (तामिळनाडू) 
प्रभाकरराव तंत्रनिकेतन, | येथील वास्तव्याच्या 
हिंगोली कालावधीतील चारित्र्य 
व पूर्वचारित्र्य पडताळणी 
अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 


गु. आयोगग पुरस्कृत वर्गवारी आयोगाने नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र उमेदवाराचे नांव शिफारस केलेला | वाटप केलेला | ठिकाण 
प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
२ ३ a aes) 4 & ळल | 
४ | श्री. पोलास राहूल विशेष मागास । विशेष मागास । औरंगाबाद | शासकीय 
पुरुषोत्तम प्रवर्ग प्रवर्ग oo ण. 
नांदेड 
५ | श्री. फडतरे सुमित इतर मागास इतर मागास अमरावती शासकीय 
बजरंग प्रवर्ग प्रवर्ग ween | 
खामगांव 
& श्रीमती जाधव आकांक्षा खुला खुला (महिला) औरंगाबाद शासकीय 
रविंद्र क 
जालना 
७ | ah. घुटुकडे अतुल भ.ज.(क) भ.ज.(क) कोकण-१ झासकीय 
नानासो या 
रत्नागिरी 
८ | श्री. जाधव मंगेश अशोक भ.ज.(ब) भ.ज.(बो कोकण-२ शासकीय 
ol ण. 
मुंबई 
९ श्री. माने अविनाठ बबन वि.जा.(अ) वि.जा.(अ) नागपूर शासकीय 
भक ण. 
ब्रम्हपूरी 
१० | श्रीमती पाटील नम्रता खुला खुला (महिला) औरंगाबाद शासकीय | रुपनगर (पंजाब) येथील 
अनिल तंत्रनिकेतन, वास्तव्याच्या 
जालना कालावधीतील चारित्र्य 
व पूर्वचारित्र्य पडताळणी 
अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
99 श्री. झुर्व उमेश रामा अ.ज. अ.ज नागपूर शासकीय 
क 
साकोली 
१२ | श्री. राऊत अभिषेक अ.ज. अ.ज नागपूर शासकीय 
सतीश ven] ण. 
गोंदिया 
१३ | श्रीमती स्नेहा चुत्ञीलाळ । इतर मागास वर्ग | इतर मागास वर्ग । औरंगाबाद | झासकोय 
अंबुले (महिला) ol 
अंबड 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 


गु. आयोगग पुरस्कृत वर्गवारी आयोगाने नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र उमेदवाराचे नांव शिफारस केलेला | वाटप केलेला | ठिकाण 
प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
२ ३ a र्‍्या षु & कक कहा 
१४ | श्री. परोडवाड ओंकार अ.ज. अ.ज. स्वतंत्र आदेशाद्वारे 
ee पदस्थापना देण्यात 
येईल 
१५ | श्री. बोलेळू अभिषेक अ.ज. अ.ज औरंगाबाद | शासकोय जात वैधता प्रमाणपत्र 
विलास तंत्रनिकेतन, सादर करण्याच्या 
बीड अटीच्या अधिन राहून 
१६ | Sit. तांबोळी मच्छिद्र इतर मागास वर्ग | इतर मागास वर्ग | कोकण-१ शासकीय वैद्यकिय तपासणी 
जोमा (PH - (PH - तंत्रनिकेतन, अहवाल सादर 
Locomotor Locomotor aan करण्याच्या अटीस 
disability or disability or अधिन राहून 
cerebral palsy) | cerebral palsy) 
१७ | श्री. तायडे आशुतोष खुला खुला अमरावती शासकीय 
सुरेश (PH - (र-- तंत्रनिकेतन, 
Locomotor Semen =] 
disability or 
disability or 
cerebral palsy) 
cerebral palsy) 


०२. गुणवत्ता क्रमांक १६ येथील उमेदवार श्री. तांबोळी मच्छिद्र जोमा वगळता उर्वरित उमेदवारांना वैदयकीय मंडळाने 
वैदयकीय दृष्टया शासकीय सेवेत पात्र ठरविले आहे तशी नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी. उपरोक्‍त गुणवत्ता 
क्रमांक १६ येथील उमेदवारास महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम) १२८१ मधील नियम ११(१) अन्वये 
नियुक्ती होण्यापूर्वी किंवा नियुक्तीच्या तारखेपासून त्याची सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्याप्रमाणे आरोग्याबद्दलचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक राहील या अटीच्या अधिन राहून नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. उपरोक्त गुणवत्ता क्रमांक १६ येथील उमेदवाराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या आदेशाच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सादर करावे अन्यथा सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर सदर नियुक्ती संपुष्टात 
येईल. 

०३. उपरोक्तपैकी गुणवत्ता क्रमांक १, ३ व १० येथील श्री. लोमटे अविनाश, श्री. केदार अजय व श्रीमती पाटील 
नग्नता या उमेदवारांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, 
दि.२८ ऑगस्ट,२०१७ नुसार चारित्र्य व पुर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या आत 
सादर करणे आवश्‍यक आहे .उमेदवाराने सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते 
नियुक्‍तीपत्र रद्दवबादल करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायम स्वरुप अपात्र 
ठरविण्यात येईल . उर्वरीत उमेदवारांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल व साक्षांकन नमुना पोलीसांकडून प्राप्त झाला असून 
त्यांच्या विरूद्द कोणताही दंड व शिक्षा असलेबाबतची नोंद आढळून येत नसल्याचे कळविले आहे . 

०४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: बीसीसी-२०११/ प्र.क्र.१०६४/ २०११/ १६-ब, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०११ नुसार उपरोक्‍त यादीतील गुणवत्ता क्रमांक १५ येथील उमेदवार श्री. बोळेळू अभिषेक यांना 
त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र शिवाय सदर पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 


झाल्यानंतर सदर उमेदवारानी नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची 
वैधता संबंधित जात पडताळणी समीतीकडून करून घेणे आवश्यक राहील. सदर उमेदवारानी जात वैधता प्रमाणपत्र सहा 
महिन्याच्या आत झासनास सादर केले नाही अथवा जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले तर 
त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

०५. उक्तनमूद १६ उमेदवारांची अधिव्याख्याता, उपयोजित यंत्रशास्त्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून, नामनिर्देशानाने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 

१) सदर उमदेवारांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.सावेआ-११११/प्र.क्र.४४/१९, तांशि-२, दि.११ 
सप्टेंबर, २०१९ व समक्रमांकाचे शासन शुध्दीपत्रक दि.१८ ऑक्टोबर, २०१९ “प्रपत्र” मध्ये नमुद केल्यानुसार 
अनुज्ञेय वेतनश्रेणी देय राहील.. 

२) सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक 
भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

3) सदर उमेदवारांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा काळावधीतीळ एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल व 
त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर मिळेल. 

४) सदर उमेदवारांचे परिवीक्षा कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची नसल्यास अथवा 
असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल अथवा सेवेतून 
कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 

५) शिफारसपात्र मागासवर्गीय उमेदवाराचे जाती विषयक दावे संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्याकडून / संबंधित प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात यावेत. 

६) शिफारसपात्र अपंग प्रवर्गाच्या उमेदवाराने सादर केलेल्या अपंगत्वाबाबतचे प्रमाणपत्र अपंग कल्याण 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांच्याकडून तपासून घेण्यात यावे. 

७) सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती सरळ सेवाप्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या नियमाच्या अधीन राहून ते यापूर्वी 
हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली 
नसल्यास त्या परीक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ 
रोखून ठेवण्यात येईल. 

८) सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात 
यावे. 

९) परिच्छेद ०१ मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ०१ महिन्याच्या आत तात्काळ रुजु व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्य-१२,दि.२८मे, २०१८ नुसार सदर विहित कालावधीत 
उमेदवार रूजु झाला नाही तर तो नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात येणार 
नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणा-या कोणत्याही कारणांचा/ विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 

१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. १८/०८/२००९ मधील तरतुदीनुसार 
दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनाह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचा- 
यांने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि. १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेळ आणि त्याला दि. १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन 
पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो- 
१००६/८७/सेवा-४, दि.१२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्य सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास 
संबंधीत शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन), नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य 
निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील.दि. १८/०८/२००९ च्या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची 
पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचा-यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरतील. 

११) सदर उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

१२) उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 


१३) सदर उमेदवारांनी नोकरी सोडण्यापूर्वी शासनास एक महिन्याची पूर्वसुचना देणे अथवा एक महिन्याचे वेतन 
देणे आवश्‍यक आहे. 


०६. सदर उमेदवारांपैकी जे उमेदवार शासकीय सेवेत कार्यरत असतील sean उमेदवारांचे गोपनिय अहवाल न 
पाहता त्यांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांचे गेल्या पाच वर्षातील गोपनिय अहवाल तपासण्याची जबाबदारी 
त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या संस्था प्रमुखांवर सोपविण्यात येत आहे. 


०७. प्रस्तुत पदाकरीता आवश्‍यक असलेल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या तरतूदीनुसार उमेदवाराने पदवीस्तरावर किमान 
प्रथम श्रेणी धारण करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, UGC FT AICTE च्या धोरणानुसार काही विद्यापिठे /स्वायत्त संस्थाकडून 
उमेदवारांना Class ऐवजी Grade देण्यात येते. अशा उमेदवारांची पदवी सेवा प्रवेश नियमानुसार First Class किंवा 
Equivalent आहे याची खातरजमा संबंधित संस्था प्रमुखांनी करूनच उमेदवारांना रूजू करून घ्यावे. 

०८. सदर नियुक्ती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. सदर प्रमाणपत्र 
नियुक्‍तीनंतर खोटे अथवा बनावट असल्याचे आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

०९. हे आदेश प्राप्त होताच संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल संबंधित 
संस्थाप्रमुखांकडे सादर करावा. संस्था प्रमुखांनी त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००८२५१४२४१६१७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SudhirJaya ea 
Shetty या 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित उमेदवार (ई-मेलव्दारे). 
प्रत: 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 
3. मा.मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई /नाशिक /नागपूर /अमरावती /औरंगाबाद (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

७. संबंधित संस्थेचे प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
(वरील उमेदवारांना रुजु करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन संस्था 
प्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे आणि त्याबाबतचा अहवाल संचालक, 
तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी या आदेशातील 
ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटींच्या अधीन राहून केली आहे त्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीत या अटींची 
पूर्तता करुन घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ 
सादर करावा.) 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (तंत्रशिक्षण संचालनालया मार्फत), 

१०. निवड नस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


